भारत सरकार पुरस्कृत (१०० टक्के) 
“निर्भया योजना” याखाली प्राप्त 
झालेला निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पूरक-०७१७/प्र.क्र३८१/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०१८. 


वाचा :- १) शासकीय अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक सीपीसी. २११/ प्र.क्र.१०१/ 
पोल-७, दिनांक ११.०४.२०१४. 
२) शासकीय अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक न्यायाप्र. ०३१६/ प्र.क्र.२६२/ 
पोल-७, दिनांक ०७.०४.२०१७. 
३) भारत सरकार मंजूरी आदेश क्रमांक २४०१३/९४/संकीर्ण/२०१४- 
सीएसआर.|॥॥, दिनांक ०२.०९.२०१६. 


प्रस्तावना.- 


भारत सरकार पुरस्कृत (१०० टक्‍के) “निर्भया योजना” (Nirbhaya Scheme WCD) 
(गरत सरकार योजना THAME १८८१ याखाली दिनांक ०२.०९.२०१६ रोजीच्या सदर्भाधीन 
आदेशाद्वारे रु.१७,६५,००,०००/- इतका निधी वितरित केला आहे. उक्त निधी दिनांक 
३०.०९.२०१६ रोजी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाला. Sad निधी सन २०१७-१८ या 
वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीत झाला आहे. 


शासन निर्णय.- 


“निर्भया योजना” या भारत सरकार पुरस्कृत (१०० टक्के) योजनेखाली सन २०१६-१७ 
या वित्तीय वर्षात भारत सरकारकडून प्राप्त झालेला रु.१७,६५,००,०००/- /रुपये सतरा कोटी 
पासष्ट लक्ष फक्त इतका निधी, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 
यांना वितरित व खर्च करणे यांसाठी, याद्वारे, मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उक्त खर्च हा, ye विशय-मागणी क्रयांक F-9, २०५५-फोलीस, १०८ राज्य 
मुख्यालय WAR, (0¢) बळी Vedra व्याकतिकरिता गुकसानथरपाई Frei, (०८०२ 
नुकसान fea इजा पोहचलेल्या /प्रिडीत व्यक्तींना किंवा त्यांच्या अवलंब्रितांना निर्थया 
योजनेअंतर्गत गुकसानथशरपाई (100 टक्के केंद्र एरसकृत योजन (2044 ए०७९) (कार्यक्रमा, 
yo इतर खर्च याखाली चाळू (सन २०१७-१८) वित्तीय वर्षात उपलब्ध अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३०९/अर्थोपाय, दिनांक १५.०७.२०१७, 
अन्वये मिळालेल्या वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-०७१७/प्र.क्र३८१/पोल-७ 


४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०११७११३३०४०४२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swapnil ae 
Gopal Borse दाण म. 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई. 
प्रत: 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

३) प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई/ नागपूर खंडपीठ, नागपूर/ औरंगाबाद 

खंडपीठ, औरंगाबाद. 

) सचिव, सर्व जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणे. 

) प्रबंधक, सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालये. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 


(९ 


संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२) अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) कार्यासन अधिकारी (विश्ा-६), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


2) 


१४ कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


